शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
जळगांव या संस्थेस स्वच्छता विषयक सेवा 
बाह्यस्रोतामारफत उपलब्ध करुन घेण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 

शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र. १८० /प्रशा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
गो. ते. संकुल इमारत, ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई. 
तारीख: १७ जूलै, 2023 
वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 

१७.०४.२०१५. 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र. ८२/भाग- 
॥/उद्योग-४, दि. ०१.१२.२०१६ 
वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि- २०२२/प्र.क्र.१५/आ.पु.क., दिनांक २७.०४.२०२२. 
अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय जळगांव यांचे पत्र क्र. शावैमरुज/स्वछता 
सेवा/ई निविदा/प्रशा व वित्तीय मान्यता/१४६३/२०२३, दिनांक ०२.०६.२०२३. 
आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांचे पत्र क्रमांकः डीएमईआर-२२०११/१६२/२०२३- 
प्रोक्यु१,, दिनांक ०४.०७.२०२३. 


AJ 
— 


२६ ६८ 


Cc 
—_ 
eed 


प्रस्तावना :- 

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील झासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगांव या संस्थेच्या इमारती व परिसराची तीन वर्षाकरीता दैनंदिन 
स्वच्छता बाह्यसरोतामार्फत करुन घेण्याच्या अनुषंगाने संस्थास्तरावर निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली 
आहे. सदर निविदा प्रक्रियेअंती निविदेमध्ये न्युनतम दर सादर करणाऱ्या सेवा पुरवठादारासोबत करार 
करण्यास व त्यासाठी येणा-या वार्षिक खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. ५ वरील 
दिनांक ०४.०७.२०२३ च्या पत्रान्वये संचालनालयाने शासनास सादर करण्यात आला आहे. सदर 
प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने खालीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय :- 


वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्याळय व रुग्णालय, जळगांव या संस्थेच्या इमारती व परिसराची दैनंदिन स्वच्छता 
बाह्यस्रोतामार्फत करुन घेण्याच्या अनुषंगाने राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेमध्ये मे. साई मॅन 
पावर सर्विसेस लि. जळगांव या सेवा पुरवठादाराने न्यूनतम दर सादर केळे आहेत. निविदेमध्ये 
स्वच्छता सेवा करीता प्राप्त न्युनतम देकाराचा तपज्ञील खालील प्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र. १८०/प्रशा-२, दिनांक. १७ जूलै २०२३ 


अ.क्र स्वच्छता परीसर चे व निविदे प्राप्त | एका महिन्याचा वार्षिक खर्च (रु.) 
इमारतीचे न्युनतम दर खर्च (रु.) 
क्षेत्रफळ व प्रति 
स्केअर फुट स्के.फुट 
(रु.) 
शि खुला परिसर १,७२,५११५ .।रु. ०९/- _ _ रु.१५,५२,६३५/-  रु.१,८६,३१,६२०/- 
२ | बांधकाम परिसर २९,४६३ रु. १६/-  । रु.४,७१,४०८/- ।रु.५६,५६,८९६/- 
३ । स्वच्छालय स्नानगृह / ३,८३७ रु. ०.२५/- | रु.९५९/- रु.११,५०८/- 
परिसर 
एकूण २,०५,८१५ । रु. ०९/- | B.20,24,002/- | रु.२,४३,००,०२४/- 
२. उपरोक्त न्यूनतम दरानुसार मे. साई मॅन पावर सर्विसेस लि., जळगांव या सेवा 


पुरवठादराकडून संस्थेकरीता साफसफाईची सेवा बाह्यसत्रोतामारफत उपलब्ध करुन घेण्यासाठी ०१ 
वर्षासाठी करार करण्यास व त्यासाठी येणा-या वार्षिक रू. २,४३,००,०२४/- (रुपये दोन कोटी 
त्रेचाळीस लाख चोवीस रुपये केवळ) इतक्या खर्चास सदर आदेशान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. भविष्यात आवश्यकतेनुसार व सेवा पुरवठादाराने पुरविळेली सेवा विचारात घेऊन 
शासन मान्यतेने मुदतवाढ देता येईल. 

३. सदर स्वच्छेतेचे काम बाह्ययंत्रणेद्दारे करून घेण्यासाठी करार करतांना उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग, शासन निर्णय दि. ०१.१२.२०१६ मधील तरतुदींनुसार विहित प्रक्रियेचे पालन 
केल्याच्या अटीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. सदर स्वच्छतेचे काम बाह्ययंत्रणेद्वारे 
करतांना या अनुषंगाने शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या सर्व अटी व शर्तीचे पालन करण्यात यावे. 
तसेच सेवा पुरवठादार संस्थेने सुध्दा शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी शार्तीचे (उदा. किमान 
वेतन, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी इत्यादीबाबत.) पालन करणे बंधनकारक राहील. 


४. वरील तक्त्यातील नमुद बाबींसाठी येणारा खर्च शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
जळगांव या संस्थेच्या (२२१० जी ३४२) या लेखाशीर्षाखाळील (१०) कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टांतर्गत त्या 
त्या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर निधीतून भागविण्यात यावा. 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक १७.०४.२०१५ मधील उप विभाग चार, 
अ.क्र. ११ नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र. १८०/प्रशा-२, दिनांक. १७ जूले २०२३ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७//.॥१॥/959॥॥9.90९.॥॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७१७१८३७५८२५१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. ला 


महाराष्ट्राचे हाराष्ट्रा चे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार देशा नुसारव नावाने. MAHADEO न 
JOGDAND : 


HTRA, 


79303, 


(म.गि.जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


. महालेखापाल १/२, (लेखापरिक्षा / लेखा व seta), मुंबई / नागपूर. 
. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 


३. संचालक,वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 


os 
षु वी 


अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालय, जळगांव. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव. 


८. निवडनस्ती (प्रशा-२), वैद्यकीय शिक्षण विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


